मा. मुंबई उच्च न्यायालयात प्रत्येक प्रसंगी 
स्वातंत्र्य दिनाच्या आयोजनाकरिता रु. १५ लक्ष व 
संविधान दिनाच्या आयोजनाकरिता रु. २ लक्ष 
पर्यंतच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय करण्याचे 
वित्तीय अधिकार प्रदान करणेसाठी वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ “भाग दोन” मध्ये 
नवीन शक्‍ती जोडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय :- एचसीटी५२२२/३१२/प्र.क्र.9६/कार्या.चार 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५/०१/२०२४. 


संदर्भ:- १) प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय,मुंबई यांचे पत्र क्र. ०&-/8&5/0०/२०२२/१४८ 
दि. ०६/०८/२०२२, क्र...२०२३/२२० दि. १३/०१/२०२३, क्र... २०२३/२६० दि. १५/०३/२०२३, 
क्र...२०२३/४२ दि. १९/०६/२०२३ 
प्रस्तावना :- 
मा. मुंबई उच्च न्यायालयात दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनाचे व संविधान दिनाचे आयोजिन करण्यात 
येते. सदर प्रसंगी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय करण्याचा प्रस्ताव उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून 
उपरोक्त संदर्भ पत्रान्वये शासनास करण्यात आला आहे. सदरचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन 
होता. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. वित्तीय अधिकार समितीच्या मान्यतेनुसार मा. मुंबई उच्च न्यायालयात प्रत्येक प्रसंगी स्वातंत्र्य 
दिनाच्या आयोजनाकरिता रु. १५ लक्ष व संविधान दिनाच्या आयोजनाकरिता रु. २ लक्ष पर्यंतच्या 
खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय करण्याबाबत मा. मुख्य न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई यांना या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे व त्यात दर्शविलेल्या विहित अटी तसेच 
विहित वित्तीय मर्यादेच्या अधीन राहून नवीन वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यास याद्वारे शासन मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 

२. या शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तींचा वापर हा विविध वित्तीय 
प्रकाशनांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या नियम आणि विनियम यामधील अटींच्या व शर्तीच्या अधीन तसेच 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या कार्यकारी आदेझज्ञांच्या अनुपालनाच्या अधीन राहून करण्यात 
यावा. 

३. या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून मंजूरी प्रदान करण्याच्या आदेझ्ांमध्ये वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८ भाग २ मधील संबंधित वित्तीय शक्तींचा अनुक्रमांक तसेच सदर शासन निर्णयाचा 
क्रमांक, दिनांक व त्यासोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय शक्तींचा न चुकता स्पष्ट उल्लेख करावा. 

४. BT aed निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी५२२२/३१२/प्र.क्र.७६/कार्या.चार 


५. या झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील वित्तीय डकती, वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८, भाग २ द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचा एक भाग म्हणून समजण्यात 
यावा. ज्यावेळी भाग २ चे UHRA छापले जाईल, त्यावेळी त्यात या शक्तींचा अंतर्भाव करण्यात यावा. 
६. उपरोक्त वित्तीय अधिकार मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित असल्यास तसेच विहित केलेल्या 
अटी किंवा त्यातील एखादी अट पूर्ण होत नसेल, अशा प्रसंगी प्रस्तावास वित्त विभागाची वित्तीय मंजुरी 
घेण्यात यावी. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं क्र. ७२२/ व्यय - ५ दि. 
२१/०७/२०२३ आणि क्र. अनौ.सं.क्र. २७७/२०२३/विनियम दि. २५/०७/२०२३ अन्वये वित्तीय अधिकार 
प्रदान समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून तथा सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०१३०१५०३४४३२१२ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ig) 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ab64acf9acc2b 1c026a9f36d01 fcfOfef77d967f2bf49a3b51d0 
7aee2982c881, postalCode=400032, st: itra, 


, st=Maharash 
WA D ) N E R KA R serialNumber=8A80E89F 73EB1AE7A35E5E7 1 2F49F65856C2B2D28F9 
CFFO088BD95C970E1 2AB9, cn=RAJESH SUDHAKAR WADNERKAR 


Date: 2024.01.30 15:05:00 +05'30' 


(राजेश सु. वडनेरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- "प्रपत्र अ”. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उप मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, विधानमंडळ, मुंबई. 
७. महाप्रबंधक,उच्च न्यायालय ,मुंबई. 
८. प्रबंधक (पर्सोनेल), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
९. प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
१०. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ, नागपूर. 
११. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ, औरंगाबाद. 
१२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-दोन, नागपूर. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. कार्यासन अधिकारी, का.२३,२४,२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी५२२२/३१२/प्र.क्र.७६/कार्या.चार 


प्रपत्र अ 


शासन निर्णय क्र. एचसीटी५२२२/३१२/प्र.क्र.७६/कार्या.४ दि. २५/०१/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ट अ 


वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग दोन 


विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील मुंबई उच्च न्यायालय कार्यालयाकरिता वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका, १९७८, भाग दोन अंतर्गत नवीन शक्‍ती प्रदानासंदर्भात 


“वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग दुसरा” 


अ.क्र. | वित्तीय शक्‍तीचे वर्णन | अधिकाराचा | प्रदान केलेल्य अटी 
वापर करण्यास वित्तीय 
सक्षम प्राधिकारी | अधिकाराची 
मर्यादा 
ae a 2 3 sae 4 
. ।मा. मुंबई उच्च | मा. मुख्य न्यायमूर्ती, रु. १५.०० लक्ष | १ निधी उपलब्ध असला पाहिजे 

न्यायालयात मुंबई उच्च | प्रतिवर्षी व उपलब्ध निधीच्या मर्यादेतच आदेशा 

आयोजित करण्यात | न्यायालय, मुंबई असले पाहिजेत. 

येणा-या स्वातंत्र्य दिन २ वस्तु आणि सेवा यांच्या 

सोहळ्याच्या खर्चास खरेदीसाठी विहित कार्यपद्धतीचे आणि 

मंजूरी देणे. वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 
३3) निविदा प्रक्रिया अवलंबून सेवा 
पुरवठादारांची नियुक्‍ती करण्यात 
यावी. 
8) ई-निविदा प्रक्रिया लागू 
असल्यास त्याचे पालन करावे. 

२. |। मा. मुंबई उच्च | मा. मुख्य न्यायमूर्ती, | रु. २.०० लक्ष प्रतिवर्षी) १ निधी उपलब्ध असला पाहिजे 
न्यायालयात मुंबई उच्च व उपलब्ध निधीच्या मर्यादेतच आदेशा 
आयोजित करण्यात | न्यायालय, मुंबई असले पाहिजेत. 


येणा-या संविधान दिन 
सोहळ्याच्या खर्चास 
मंजूरी देणे. 


२) वस्तु आणि सेवा यांच्या 
खरेदीसाठी विहित कार्यपद्धतीचे आणि 
वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 

३) निविदा प्रक्रिया अवलंबून सेवा 
पुरवठादारांची नियुक्‍ती करण्यात 
यावी. 

छो ई-निविदा प्रक्रिया 
असल्यास त्याचे पालन करावे. 


लागू 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


